शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता नवीन 
विधी महाविद्यालयांच्या अंतिम मान्यतेस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प॥॥7])-२९०१०/२५/२०२४/८४०२०१ -MHT-(HE-¥) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.एनजीसी -२०१७/ (२९/१७)/मशि-४, 

दिनांक १५.०९.२०१७. 

२. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी-२०२१/ (१८५/२१) 
/मशि-४, दिनांक ३१.०८.२०२१. 

३. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी-२०२२/ (११६/२२) 
/मशि-४, दिनांक ०८.०८.२०२२. 

४. रिट याचिका क्र. ८८९९/२०२३ जोग एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई यांनी दिलेले आदेश दिनांक १८.०७.२०२३ 


शासन निर्णय : 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम 
१०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, 
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास खालील विवरणपत्रात नमूद महाविद्यालयास 
अंतिम मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र. क्र. | संस्था/महाविद्याळयाचे नाव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
1 शिवाजीविद्यापी,कोल्हापू अ | 
३९. ।३ | जनता शिक्षण मंडळ, जि. कोल्हापूर संचालित देवआशिष विधी | १. विधी ३ वर्षे (-६०) 
महाविद्यालय, अर्जुननगर, ता. कागल, जि. कोल्हापूर २. विधी ५ वर्षे (०-६०) 


संदर्भ क्र.२ येथोल शासन निर्णयान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार उपरोक्‍त विवरणपत्रातील 
महाविद्यालय शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२, २०२२-२३ अथवा २०२३-२०२४ मध्ये सुरू करणे अभिप्रेत होते. परंतु, 
भारतीय विधीज्ञ परिषदेची मान्यता दि.०६.०९.२०२४ रोजी प्राप्त झाल्यामुळे महाविद्यालय विहित कालमर्यादेत 
सुरू झाले नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28090/24/2028/L80209 -MHT-(HE-¥) 


रिट याचिका क्र. ८८९९/२०२३ जोग एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ मुंबई यांनी दिनांक १८.०७.२०२३ रोजी दिलेले आदेश तसेच सदर प्रकरणांमध्ये भारतीय 
विधीज्ञ परिषदेची मान्यता देण्यास झालेला विलंब विचारात घेऊन, जनता शिक्षण मंडळ, जि. कोल्हापूर 
संचालित देवआशिष विधी महाविद्यालय, अर्जुननगर, ता. कागल, जि. कोल्हापूर या महाविद्यालयास संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कायम विनाअनुदान तत्वावर दिलेल्या अंतिम मान्यतेस शैक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ करीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीमधील अट क्र.८ बगळता उर्वरित 
सर्व अटी व शर्ती संबंधित अंतिम मान्यतेच्या अनुषंगाने लागू राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र ASAT «www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१३१६२६५४४८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Di lly signed by JAYSHREE JAIDEEP PAWAR 
AY H R E E DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER AND 

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

.4.206' fcf7845b901705e43c6 1 fae6d 16c0e7b769858237 1dc04a80 
46९28234०5, postalCode=400032, st=Maharasht 
serialNumber=6CSD55F6A42AE35A44BE9 1 403E6042COF36CCB7FBD97F8A, 
EDCOF4AA2E3399FF1 -JAYSHREE JAIDEEP PAWAR 

2024.09.13 16:28:59 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. मंत्री ,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

११) अवर सचिव (मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२)विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल. 

१३) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत), 

१४) निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


